व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
संस्था व कार्यालयातील “पूर्णवेळ शिक्षक (एस-१६:रु. ४४९००- 
१४२४००), कनिष्ठ सर्वेक्षक तथा कनिष्ठ प्रशिक्षणार्थी सल्लागार 
(तां)/सहाय्यक अभियांत्रिकी अधीक्षक/ गट निदेशक/प्रशिक्षण 
अधिकारी (एस-१५: रु. ४१८००-१३२३००) गट-क (तां) ” या 
संवर्गातून “प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, सहायक 
प्रशिक्षणार्थी सल्लागार गट-ब (तांत्रिक) (राजपत्रित) (एस-१७: 
रु. ४७६००-१५११००)” या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : २०२२/प्र.क्र.७9४/व्यशि-१ 


मादाम 


कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 


मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक: १५ जून, २०२२. 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२००८/प्र.क्र.१५९/कार्या-१२, 


शासन आदेशा :- 


दि. ०१ ऑगस्ट, २०१९. 


२) महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व 
पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१, दिनांक १४ जुले, २०२१. 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील “पूर्णवेळ शिक्षक (एस-१६: 
रु.४४९००-१४२४००), कनिष्ठ सर्वेक्षक तथा कनिष्ठ प्रशिक्षणार्थी warm (तां.)/सहाय्यक अभियांत्रिकी अधीक्षक/गट 
निदेशक/प्रशिक्षण अधिकारी (एस-१५:रु. ४१८००-१३२३००) गट-क (तां) ” या संवर्गातून “प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार गट-ब (तांत्रिक, (राजपत्रित) (एस-१७: 
रु. ४७६००-१५११००)” या पदावर सन २०२१-२२ या वर्षाच्या नियमित निवडसूचीमध्ये या आदेशान्वये विहित अटींच्या अधिनतेने 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-५ मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या ठिकाणी या आदेशान्वये करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | अधिकाऱ्या | वाटप करण्यात | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
पदस्थापना चा स्वत:चा | आलेला महसूली 
प्रवर्ग विभागीय संवर्ग 
Sew ? 2 8 J 
शि , श्री. यशवंत द. कांबळे अ.जा. पुणे सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शां.ता.विद्यालय, मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक 
पुणे सूचना केंद्र द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, औध- पुणे, जि. पुणे 
२. श्री. गौतम चिं. नागदेवते अ.जा. नागपूर सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शासकीय तांत्रिक मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक 
विद्यालय, वरोरा, जि. चंद्रपूर सूचना केंद्र द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, भंडारा, 
३. श्रीमती संगीता मो. आवारे इ.मा.व नागपूर सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, 


पूर्णवेळ शिक्षक, शासकीय तांत्रिक 
विद्यालय, हिंगणघाट, जि.वर्धा 


मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक 
सूचना केंद्र द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, वर्धा, जि.वर्धा 


शासन निर्णय क्रमांकः २०२२/प्र.क्र.७४/व्यशि-१ 


8. श्री. कमलेश र. केळबाईकर खुला कोकण-२ (१) | उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बोरीवली, जि.मुंबई उपनगर 
संस्था, मुंबई-११ 

च्‌. श्री. महावीर रा. बहिरशेट खुला पुणे मुख्याध्यापक, शिवाजी तांत्रिक 
प्रशिक्षण अधिकारी, विद्यालय, कोल्हापूर, जि.कोल्हापूर 
ए.व्ही.टी.एस. कोल्हापूर 

६. श्री. राजु ग. धानोरकर इ.मा.व. पुणे प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था , 
प्रशिक्षण अधिकारी, पुरंदर, ता. सासवड, जि. पुणे 
ए.व्ही.टी.एस. कोल्हापूर 

9. श्री. धनराज गो. शिसोदे खुला नाशिक सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शासकीय तांत्रिक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
विद्यालय, नाशिक कार्यालय, नाशिक 

९. श्री. आर्यभूषण सु. चव्हाण खुला पुणे सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शासकीय तांत्रिक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
विद्यालय, अंबेजोगाई, जि.बीड कार्यालय, पुणे. 

९. श्री. दीपक भ. पाटील खुला औरंगाबाद सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शासकीय तांत्रिक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
विद्यालय, औरंगाबाद कार्यालय, औरंगाबाद 

शिंगी री श्री. मुकुंद ज. महामुनी इ.मा.व. नाशिक प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शासकीय तांत्रिक राहूरी, जिल्हा अहमदनगर 
विद्यालय, धुळे 

| १, श्री. वळभ ह. गायकवाड अ.जा. कोकण-२ | सहायक प्रशिक्षणाथी सल्लागार, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शासकीय तांत्रिक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
विद्यालय, उल्हासनगर संचालनालय, मुंबई-१. 

१२. श्री. मोहन क. तेलंगी अ.जा. नाशिक उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सातपूर, जि.नाशिक 
संस्था (मुलींची), नाशिक. 

१३. श्री. राम अ. हिरे खुला कोकण-२ | मुख्याध्यापक, शासकोय तात्रिक 
पूर्णवेळ शिक्षक, शासकीय तांत्रिक विद्यालय, ठाणे 
विद्यालय, नाशिक 

१४. श्री. योगेश दि. फेकरीकर खुला नागपूर प्राचार्य, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शासकीय तांत्रिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पालंदूर, 
विद्यालय, धुळे. ता. देवरी, जि. गोंदीया 

१५. श्री.अभयकुमार अ. तायडे अ.जा. कोकण-२ | उप प्राचार्य, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शा. तां.विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंबई-११ 
नंदूरबार 

१६. श्री. विजय सि.बेलेकर इ.मा.व. औरंगाबाद = प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शासकीय तांत्रिक पाटोदा, जि. बीड 
विद्यालय, अहमदनगर 

१७. श्री. भूषण प्र. सोनवणे अ.जा. कोकण-१  । प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 


पूर्णवेळ शिक्षक, शासकीय तांत्रिक 
विद्यालय, धुळे 


फोंडाघाट, जि. सिंधुदूर्ग 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः २०२२/प्र.क्र.७४/व्यशि-१ 


१८. श्री. अनिरुध्द भा. जव्हारकर खुला कोकण-२ उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शासकीय तांत्रिक अंबरनाथ, जि. ठाणे. 
विद्यालय, मालेगाव, जि.नाशिक 

१९. श्री. पुरुषोत्तम भा. पाटील इ.मा.व नागपूर प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शा. तां.विद्यालय, नागभीड, जि. चंद्रपूर 
जामनेर, जि.जळगाव 

Qo, | श्री. नंदकुमार स. पुरकर खुला कोकण-२  । प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण नांदवी, जि. रायगड 
संस्था, बेलापूर, जि. ठाणे 

२१. | श्रीमती स्मिता सु. माने खुला कोकण-२ | उपप्राचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण ठाणे, जि. ठाणे. 
संस्था, गोवंडी 

२२. श्री. जितेद्र ज.गायकवाड अ.जा. औरंगाबाद प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
सहायक अधियांत्रिकी अधीक्षक, उमरी, जि. नांदेड, 
शासकीय तांत्रिक विद्यालय, 
अहमदनगर 

२३. | श्री. एस. एस.कोकूलवार वि.मा.प्र. नागपूर उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
प्रशिक्षण अधिकारी, वर्धा, जि.वर्धा 
ए.व्ही.टी.एस., अमरावती 

२४. | श्री. पांडुरंग का. अन्नपुर्ण अ.जा. औरंगाबाद | सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शासकीय तांत्रिक मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक 
विद्यालय, कळमनुरी सूचना केंद्र द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण 

संस्था, नांदेड 

२५. | श्री. गोकुळ रा. मंडाले खुला नाशिक प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
कनिष्ठ प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, शिंदखेडा, जि. धुळे 
मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक 
सूचना केंद्र द्वारा औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, जळगाव. 

२६. | at. डी. एफ. निकम इ.मा.व. औरंगाबाद । सहायक प्रशिक्षणाथी सल्लागार, 
गट निदेशक, औ.प्र.संस्था (मु), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद. 

२७. | a. गणेश ब. हळतगुणे खुला औरंगाबाद । प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण आष्टी, जि. बीड 
संस्था, अहमदनगर 

२८. | श्री. सुनिल एस. जाधव खुला औरंगाबाद । उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण लातूर, जि. लातूर 
संस्था, लातूर 

२९. श्री. फारुकी मो. अ. गनी इ.मा.व. औरंगाबाद उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट निदेशक, औ.प्र.संस्था, नांदेड हदगाव, जि.नांदेड 

३०. श्री. महेंद्र बी. गवई अ.जा. कोकण-१ प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण लांजा जि. रत्नागिरी 
संस्था, भुसावळ, जि. जळगाव 

३१. श्री. एस. व्ही. माळकुंजे खुला औरंगाबाद प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 


गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, निलंगा, जि.लातूर 


चाकूर, जि. लातूर. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः २०२२/प्र.क्र.७४/व्यशि-१ 


३२. | श्री. सुदेश ना. मस्तुद अ.जा. पुणे प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
सहायक अभियांत्रिकी अधीक्षक, शिरोळ, जि. कोल्हापूर 
शिवाजी तांत्रिक विद्यालय, 
कोल्हापूर' 

३३. ।श्री. राजारामपां. पवार अ.जा. पुणे प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण जत, जि. सांगली 
संस्था, कराड, जि.सातारा 

३४. | श्री. मल्लीकार्जुन क. पाटील इ.मा.व. पुणे उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लोणंद, जि. पुणे 
संस्था, सोलापूर 

३५. श्री. कमलेश रा. पवार वि.जा-अ पुणे प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण भुदरगड, जि. कोल्हापूर 
संस्था, औंध-पुणे 

३६. श्री. संतोष ब. कांबळे अ.जा. औरंगाबाद प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शा. तां. लोहारा, जि. उस्मानाबाद 
विद्यालय, सोलापूर. 

३७. | श्री. वेभवम. वाघमारे अ.जा. पुणे उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
पूर्णवेळ शिक्षक, शा. ता. संस्था, इंदापूर, जि. पुणे 
विद्यालय, कोल्हापूर 

३८. | श्री. सुधीर ज्ञा. खेडकर इ.मा.व. पुणे प्राचार्य, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मोहोळ, 
संस्था, कराड, जि.सातारा जि. सोलापूर 

३९. | श्री. दिनेश मा. पानसरे अ.जा. कोकण-२ = | सहायक प्रशिक्षणार्थी Gr, 
सहायक अभि. अधीक्षक, शा. तां. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
विद्यालय, सोलापूर संचालनालय, मुंबई-१ 

Bo, श्री. ज्ञानेश्वर लि. लोहकरे अ.ज. नागपूर प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शा. तां. आमगाव, जि. गोंदीया 
विद्यालय, पुणे 

४१. | श्री. नागसेन को. सर्ज अ.जा. औरंगाबाद । मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र 
quide शिक्षक, शा. तां. माध्यमिक शाळा, औरंगाबाद, जि. 
विद्यालय, औरंगाबाद औरंगाबाद 

४२. श्री. दिलीप वि. वानखेडे अ.जा. औरंगाबाद उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
guide शिक्षक, शा. तां. औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 
विद्यालय, पैठण, जि. औरंगाबाद 

४३. | श्री.मनोज सु. मावळदे वि.मा.प्र. औरंगाबाद । उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
quide शिक्षक, शा. तां. संस्था, पैठण जि. औरंगाबाद 
विद्यालय, वैजापूर, 
जि.औरंगाबाद 

४४. | श्री. शिवाजी रा. कवलेकर अ.जा. औरंगाबाद । मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र 
पूर्णवेळ शिक्षक, शा. तां. माध्यमिक शाळा, लातूर, जि. लातूर 
विद्यालय, लातूर 

४५. | श्री. पंडितटो. मुने अ.जा. औरंगाबाद । प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 


पूर्णवेळ शिक्षक, शा. तां. 
विद्यालय, बीड 


(मुलींची), बीड, जि. बीड 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः २०२२/प्र.क्र.७४/व्यशि-१ 


४६. श्री. विश्वभंर द. कंदलवाड इ.मा.व. औरंगाबाद प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शा. तां. अर्धापूर, जि. नांदेड 
विद्यालय, नांदेड 

४७. । कुमारी आय. टी. रणभीडकर इ.मा.व. औरंगाबाद प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण औसा, जि. लातूर 
संस्था, लातूर 

४८. | श्री. विष्णू दे. पगारे अ.जा. कोकण-१ उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
प्रशिक्षण अधिकारी, जव्हार, जिल्हा पालघर 
ए.व्ही.टी.एस. अंबरनाथ, 
जि.ठाणे 

४९. श्री. बी. ई. सोनकांबळे अ.जा. कोकण-२ उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
प्रशिक्षण अधिकारी, उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे 
ए.व्ही.टी.एस., औध-पुणे 

५०. श्रीमती रजनी स. शोळके अ.जा. औरंगाबाद उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण जालना, जि. जालना 
संस्था, औरंगाबाद 

५१. | श्रीमती टी. पी. महाले इ.मा.व. कोकण-२ उपप्राचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शा. तां. अंधेरी, जि. मुंबई उपनगर 
विद्यालय, बीड 

42, श्रीमती रश्‍मी स. बंगाळे (काळे), इ.मा.व. नागपूर प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण (मुलींची), जिल्हा चंद्रपूर 
संस्था, औंध, जि. पुणे 

43. श्री. aN WT. ch वि.मा.प्र. कोकण-१ प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी 
संस्था, पिंपरी चिंचवड, जि. पुणे 

५४.  _ श्री. सोमनाथ ना. पुरी भ.ज-ब पुणे मुख्याद्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण शाळा, घोले रोड, पुणे. 
संस्था, औंध, जि. पुणे 

५५. श्री. चारुलता म. बढीये भ.ज-ब कोकण-२ प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शा. तां. पोलादपूर, जि. रायगड 
विद्यालय, सातारा 

५६. श्रीमती राजश्री अ. ओव्हाड अ.जा. कोकण-१ प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण पालघर, जि. पालघर 
संस्था, पिंपरी चिंचवड, जि. पुणे 

५७. | श्री. किरणरा. खामकर अ.ज. कोकण-२ उपप्राचार्य,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शा. तां. महाड जि.रायगड 
विद्यालय, पुणे, जि. पुणे 

५८. | श्री. प्रशांत सु. भोयर इ.मा.व. नागपूर मुख्याध्यापक,शासकीय तंत्र माध्यमिक 
पूर्णवेळ शिक्षक, शा. तां. शाळा, नागपूर 
विद्यालय, हिंगणघाट, जि. वर्धा 

५९. | श्री. प्रशांत ना. कळंबे इ.मा.व. नागपूर उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 


पूर्णवेळ शिक्षक, शा. तां. 
विद्यालय, वर्धा 


(मुलींची), नागपूर 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः २०२२/प्र.क्र.७४/व्यशि-१ 


६0. श्री. teal कि. देठेकर अ.जा. नागपूर प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण aman, fer. गडचिरोली 
संस्था, राजुरा, 
जि. चंद्रपूर 

६१. । कुमारी मालू ना. चौधरी | इ.मा.व. नागपूर सहायक प्रशिक्षणाथी सल्लागार, 
(ठाकरे),पूर्णवेळ ४९शिक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
शा. तां. विद्यालय, नागपूर, जि. कार्यालय, नागपूर 
नागपूर 

६२. | श्री. सहदेव द. गंगावणे भ.ज.-ड अमरावती । प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
पूर्णवेळ शिक्षक, मोताळा, जि. बुलढाणा 
an. तां. विद्यालय, गडचिरोली, 
जि. गडचिरोली 

६३. ।श्री.अरुणगो. बेजलवार भ.ज-ब नागपूर उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, काटोल, जि. नागपूर 
संस्था, नागपूर, जि. नागपूर 

६४. | श्रीमती किशोरी दि. पंडिले भ.ज-क नागपूर उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नागपूर, जि. नागपूर 
संस्था, चंद्रपूर 

६५. श्री. योगेश न. पाचपुते इ.मा.व. नागपूर प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
guide शिक्षक, शा. तां. गोरेगाव जि. चंद्रपूर 
विद्यालय, वर्धा 

६६. श्री. विलास भा. मात्रे अ.जा. नागपूर प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
पूर्णवेळ शिक्षक, शा. तां. मुलचेरा, जि. गडचिरोली 
विद्यालय, गोंदिया, जि. गोंदिया 

६७. | a. के. डी. दासवाड अ.जा. कोकण-१ प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण (मुलींची), रत्नागिरी, 
संस्था, बिलोली, जि. नांदेड जि. रत्नागिरी 

६८. | at. योगेश प्र. जोशी खुला कोकण-२ | उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण गोवंडी, जिल्हा मुंबई उपनगर 
संस्था, नाशिक, जि. नाशिक 

६९. श्री. HSS ना. शोगर भ.ज-ब कोकण-२ प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
कनिष्ठ प्रशिक्षण सल्लागार, मु.प्र. अलिबाग, जि. रायगड 
तथा अनु. सूचना केंद्र, ठाणे, जि. 
ठाणे 

(go, श्रीमती आरती जी.पावरेकर अ.जा. कोकण-२ सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, 
गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक 
संस्था, वाडा,जि. पालघर कार्यालय, मुंबई 

७१. | श्री. किशोर गो. Parad भ.ज-ब कोकण-२ | मुख्याध्यापक, एलफिन्स्टन तांत्रिक 


गट निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, मुलूंड, जि. मुबई उपनगर 


विद्यालय, मुंबई 


2. 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांस खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


(१ मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दि. ०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात 
राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात FATS अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः २०२२/प्र.क्र.७४/व्यशि-१ 


अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-१६-ब यांचा शासन निर्णय दि. ०७/०५/२०२१ मधील 
तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५/०५/२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहेत. 


(२) सदर पदोन्नती मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी मुळ अर्ज क्र. ६३६/२०२१ मध्ये दि. १५/०२/२०२२ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


(३) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


(४ सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


(4) सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी तात्पुरती पदोन्नती ही त्यांच्याविरुध्द आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची 
विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत. 


(६) उपरोक्‍त पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी तात्पुरती पदोन्नती न स्विकारल्यास शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक 
एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.३०३/कार्यासन-१२, दि. १२/०९/२०१६ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(७ उपरोक्त अधिकारी ज्या दिनांकास पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांना पदोन्नती विषयक लाभ 
अनुज्ञेय होतील. 


(८) पदोन्नतीने नियुक्‍ती दिलेल्या वरील अधिकाऱ्याने त्यांच्या नवीन नेमणुकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. त्यांनी 
अनाधिकृतरित्या रजेवर जावू नये किंवा पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी निवेदन/ अर्ज देऊ नये. तसे केल्यास, ते 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २३ चे उल्लंघन झाल्याने शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र 
ठरतील, यांची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


(९) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या 
अधिकाऱ्यांना त्वरित कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत सूचना द्याव्यात. तसेच 
संबंधित अधिकारी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्याचा अनुपालन अहवाल शासनाकडे तात्काळ सादर करावा. 


3. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०६१५१८०४४१०१०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने कामात 
PRADEEP SAHEBRAO 000 ren ams cement ME omen 


23ecdbacSe75130d8b7a4674a7 72269 1e4bf21582d392883e9, 


)3361D01E3FB5187 18EE3AAAESSDB3EC668FBES, 


seu 32: 7 
serialNumber=415BAA8242EDSD99644FE1533246B0A85DC3D52848FB6CE23F47DAF8D647AESA, 
cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
Date: 2022.06.15 18:10:38 +05'30" 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/नाशिक/ मुंबई/पुणे. 
३. सर्व संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 

४. सर्व संबंधित कार्यालय/ संस्था (संचालकांमार्फत) 


१. मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः २०२२/प्र.क्र.७४/व्यशि-१ 


४. प्रधान सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. सह सचिव (व्यशि), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


